महसुल व वन विभाग (खुद्द) साठी पदांचा 
सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : ओएफएम-२०१६/प्र.क्र.६२४/ई 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२२ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय महसुल व वन विभाग क्र. एपीटी-१०/२००१/प्र.क्र.४५/ई, दि.१३.०१.२००४ 

२) शासन निर्णय महसुल व वन विभाग क्र. ईएसटी-१०/२००५/प्र.क्र.१२५/ई, दि.२३.०२.२००५ 

3) शासन निर्णय महसुल व वन विभाग क्र. ईएसटी-१०/२००५/प्र.क्र.६७९/ई, दि.२१.११.२००५ 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.५७/२०१५/विसु-१, दि.१४.०१.२०१६ 

५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, दि.११.०२.२०१६ 
) 
) 
) 


Cc 


६) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.३०/१६/विसु-१, दि.१६.०९.२०१६ 

७) वित्त विभाग , शासन परिपत्रक क्र. पदनि-०६१७६/प्र.क्र.२०/आपुक-१, दि.२९.०६.२०१७ 

८) वित्त विभागाचे पत्र क्र. पदनि-२०२१/प्र.क्र.५९/२१/आपुक, दि. 93.90.2029 सोबतचे 
उच्चस्तरीतय सचिव समितीच्या दि. ०५.१०.२०२१ रोजीचे बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना : 


वित्त विभागाच्या शासन निर्णय संदर्भ क्र. ५, दि. ११.०२.२०१६ अन्वये प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबत 
निर्देश देण्या आले आहेत. तसेच शासन परिपत्रक वित्त विभाग दि. २९.०६.२०१७ अन्वये सुधारीत 
आकृतीबंध निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. याअनुषंगाने, 
महसुल व वन विभाग (खुद्द) मधीळ पदांचा आढावा घेवून सुधारीत आकृतीबंध मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक - पदनि ०६१७/प्र.क्र.८/विसु-१, दि. २९ जून २०१७ मधील 
मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे विभागातील सर्व पदांचा आढावा घेण्यात येऊन विभागातील पदांच्या सुधारीत 
आकृतीबंधास मंजूरी प्राप्त झाली आहे. यामध्ये वाहनचालक व शिपाई संवर्गातील पदे असून सदर संवर्ग हे 
मृत संवर्ग ठरविण्यात आलेले आहेत. मात्र, सदर पदांच्या सेवा बाहय यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन 
घ्यावयाच्या असल्याने ४४८--७३ अशा एकूण ५२१ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास खालीलप्रमाणे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
अ) महसुल व वन या (खुद्द) विभागासाठी विविध संवर्गातील एकूण ४४८ नियमित पदे तसेच 
वाहनचालक व शिपाई या सेवांच्या प्रयोजनासाठी बाहय यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घ्यावयाची 
७३ पदे अशा एकूण ५२१ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यात येत आहे. 
याबाबतचा तपशिल या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र -अ नुसार राहील. 


आ) प्रचलित आकृतीबंधातील वाहनचालक व शिपाई हे संवर्ग मृत संवर्ग ठरविण्यात आल्याने या 
संवर्गात सध्या कार्यरत असलेली पदे अधिसंख्य पदे म्हणून गणण्यात येत आहेत. या 
संवर्गातील कार्यरत पदे संबधित कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृतीपर्यंत चाळू राहतील, तदनंतर 
सदरची पदे आपोआप व्यपगत होतील. त्याबाबतचा तपशिल या शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र -ब नुसार राहिल. 


शासन निर्णय क्रमांकः ओएफएम-२०१६/प्र.क्र.६२४/ई 


इ) विविध संवर्गातील नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या पदांचा तपशील या शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र-क नुसार राहिल. 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रअनौस५७६/आपूक, दि. १०.१२.२०२१ 
नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संकेतांक २०२२०३३१११२८१२८२१९ असा आहे . सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by SHRIRAM DATTATRAYA YADAV 
Date: 2022.03.31 11:30:15 +05'30' 


(श्रीराम यादव) 
सोबत :विवरणपत्र-अ, बव क सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. मंत्री ('महसुल)/मा. मंत्री(वने)/ मा. मंत्री (मदत व पुर्नवसन) यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा. राज्यमंत्री(महसूल)/मा. राज्यमंत्री(वने)/मा.राज्यमंत्री ( मदत व पुर्नवसन) यांचे खाजगी 
सचिव 
५. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक 
६. अपर मुख्य सचिव(सेवा) यांचे स्वीय सहायक 
७. अपर मुख्य सचिव( नियोजन) यांचे स्वीय सहायक 
८. अपर मुख्य सचिव( वित्त) यांचे स्वीय सहायक 
९. अपर मुख्य सचिव(महसुल) यांचे स्वीय सहायक 
१०.प्रधान सचिव ( ले.व को.) यांचे स्वीय सहायक 
११.प्रधान सचिव (वि.सु.) यांचे स्वीय सहायक 
१२.प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक 
१३.प्रधान सचिव(मदत व पुनर्वसन) यांचे स्वीय सहायक 
१४.महालेखापाल-१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१५.वित्त विभाग, आपुक/व्यय-१०/अर्थसं-१९, वित्तीय सुधारणा मंत्रालय, मुंबई. 
१६.नियोजन विभाग- कार्यासन १४३२, मंत्रालय, मुंबई 
१७.सर्व सह सचिव/उप सचिव महसुल व वन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
१८. सर्व अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९.कार्यासन - ब (१, महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०.निवडनस्ती/ई कार्यासन 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओएफएम-२०१६/प्र.क्र.६२४/ई 


विवरणपत्र af 


शासन निर्णय क्रमांक : ओएफएम-२०१६/प्र.क्र.६२४/ई, दिनांक ३० मार्च,२०२२ चे सहपत्र 


महसूल व वन विभाग(खुद्द) च्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध 


a उच्च स्तरीय | आढाव्या सुधारीत 
क्र पदनाम वेतनश्रेणी मंजूरपदे | समितीने | अंती आकृतीबंधा 
सुधारीत । निरसि नुसार 
आकृतीबंधा त मंजूर पदे 
अंतर्गत केलेली 
नविन मंजूर ae 
केलेली पदे 
| १_| २ ३ Ie eee | 4 & | ow 
१ |अमु.स./प्र.स./सचिव सवंर्ग पद ४ fe | ४ 
२ | मुख्य वन संरक्षक सवंर्ग पद ies se | Is Se" q 
३ | सह/ उप सचिव एस-२७- ११८५००- १६ पं शि १६ 
२१४१०० 
एस-२५-७८८००-२०९२०० 
४ | संचालक (पदसिध्द उपसचिव) एस-२५-७८८००-२०९२०० १ Lae | oo | q 
५ | वित्तीय सल्लागार तथा सहसचिव = | एस-२७- ११८५००- १ a [| q 
२१४१०० 
६ | अवर सचिव एस-२३- ६७७००-२०८७०० १९ Ee er = | 0 | १९ 
७ | अवर aera (fat व लेखा TI-9) । एस-२३- ६७७००-२०८७०० १ te iP ee _| q 
८ | विशेष कार्य. अधिकारी एस-२५-७८८००-२०९२०० २ =a re | २ 
९ | विशेष कार्य अधिकारी/ अवर एस-२३- ६७७००-२०८७०० २ | ca Q 
सचिव 
qo | सहायक संचालक (लेखा) एस-२०- ५६१००-१७७५०० ३ शिंक | | 0__| ३ 
११ | सहायक संचालक (नगररचना) एस-२३- ६७७००-२०८७०० १ | oo | | oo | q 
१२ | नगररचनाकार एस-२०- ५६१००-१७७५०० १ Pte | oo | q 
१३ | कक्ष अधिकारी एस-१७- ४७६००-१५११०० ६२ | हि & 
एस-२०- ५६१००-१७७५०० 
(४ वर्षाच्या नियमित 
सेवेनंतर) 
१४ | कायदा अधिकारी (नवीन पद) एस-१७- ४७६००-१५११०० [== af q | oo | q 
१५ | लेखाधिकारी एस-१६- ४४९००-१४२४०० १ Ree] po | q 
१६ | सहायक कक्ष अधिकारी एस-१४- ३८६००-१२२८० १४१ Pees | १९ १२२ 
१७ | सहायक नगर रचनाकार एस-१५- ४१८००-१३२३०० २ [p= 0___| = २ 
१८ | सहायक लेखाधिकारी एस-१५- ४१८००-१३२३०० ४ eel | 0 | ४ 
१९ | लिपीक-टंकलेखक एस-०६- १९९००-६३२०० १७३ Ph ei 32 १४१ 
२० | उपलेखापाल एस-०८- २५५००-८११०० १ ee ee i q 
२१ | रोखपाल एस-०६- १९९००-६३२०० १ — ios || q 
22 | वरिष्ठ स्वीय सहायक एस-२३- ६७७००-२०८७०० १ Lee 65 |” =| q 
२३ | लघुलेखक (निवड श्रेणी) एस-१६- ४४९००-१४२४०० ४ fe, fl I ae | ४ 
२४ | लघुलेखक (उ.श्रे एस-१५- ४१८००-१३२३०० १३. |. "७: |. ७ | १३ 
२५ | लघुलेखक (नि.श्रे) एस-१४- ३८६००-१२२८० २० ie sf i. ee | 20 
२६ | लघुटंकलेखक एस-०८- २५५००-८११०० रके. lise i, | २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओएफएम-२०१६/प्र.क्र.६२४/ई 


(अ) | अ.क्र.१ ते २६ एकूण ४९८ णि ५१ । ४४८(नियमित 
पदे) 
२७ | वाहनचालक एस-०६- १९९००-६३२०० १४ शिका किया १४ मृत संवर्ग 
२८ | हवालदार एस-३- १६६००-५२४०० १ ie = Se he SOs =| १ मृत संवर्ग 
२९ | नाईक एस-३- १६६००-५२४०० ६. | o | o | ६ मृत संवर्ग 
३० | झेरॉक्स मशिन चालक एस-३- १६६००-५२४०० 2 | oo | __0__|_२ मृत संवर्ग 
३१ | बांधणीकार एस-३- १६६००-५२४०० a [oo | o | १मृत संवर्ग 
३२ | शिपाई एस-१-१५०००-४७६०० 89 2 | oo | ४९ मृत संवर्ग 
(ब) | अ.क्र.२७ते ३२ एकूण |. ७ | २ | 0___| ७३(मृतसंवगी 
एकूण(आ)--(ब) ५६९ ३ ५१ ५२१ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओएफएम-२०१६/प्र.क्र.६२४/ई 


महसूल व वन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील एकूण ५२१ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता दिली 
आहे. त्यापैकी वाहनचालक व शिपाई या सेवांच्या प्रयोजनासाठी बाहय यंत्रणेद्वारे उपलब्ध HOA घ्यावयाच्या ७३ 


विवरणपत्र - ब 


पदांचा (मृत संवर्ग) संवर्गनिहाय तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांक : ओएफएम-२०१६/प्र.क्र.६२४/ई, दिनांक ३० मार्च,२०२२ चे सहपत्र 


अ उच्च स्तरीय | सुधारीत आकृतीबंधा 
क्र. पदनाम वेतनश्रेणी मंजूर पदे | समितीने नुसार 
सुधारीत मंजूर पदे 
आकृतीबंधा 
अंतर्गत मंजूर 
केलेली नविन 
पदे 
a २ ३ line a oe] 4 & 
१ | वाहनचालक एस-०६- १९९००- १४ शशि १४ मृत संवर्ग 
६३२०० 
२ | हवालदार एस-३- १६६००-५२४०० १ i "७1 -| ०१ मृत संवर्ग 
३ | नाईक एस-३- १६६००-५२४०० ६ [| o | 0६ मृत संवर्ग 
४ | झेरॉक्स मशिन एस-३- १६६००-५२४०० २ शिश ०२ मृत संवर्ग 
चालक 
५ | बांधणीकार एस-३- १६६००-५२४०० q a ॥.--| ०१ मृत संवर्ग 
६ | शिपाई एस-१-१५०००-४७६०० ४७ 2 ४९ मृत संवर्ग 
एकूण पदे | 2 ७३ पदे 
(मृत संवर्ग) 
विवरणपत्र-क 


महसूल व वन विभाग(खुद्द) च्या आस्थापनेवरील एकूण ५२१ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता 
दिली आहे. त्यापैकी (०१) नविन सवंर्ग पदाचा तपऱशिळ खालीलप्रमाणे आहे:- 


अ. उच्च स्तरीय | सुधारीत 
क्र. पदनाम वेतनश्रेणी मंजूर पदे | समितीने आकृतीबंधा 
ae नुसार 
aie मंजूर पदे 
नविन मंजूर 
केलेली पदे 
pare Q 3 el षु ६ 
१ | कायदा अधिकारी (नवीन पद) | एस-१७- ४७६००- a q q 
१५११०० 
एकूण po | q १ नियमित 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


